कोषागारातून रोख देय अनुदान 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत far (ग्रामीण) 
अंतर्गत अनुसुचित जाती उपयोजना 
घटकासाठी जागतिक बँक सहाय्यित 
कामगिरी आधारीत प्रोत्साहन अनुदान 
वितरण करणेबाबत. 

(लेखाशीर्ष २२१५ ९८२६) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४९८/पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी.रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: 39 डिसेंबर, २०१८. 


वाचा: 
केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा: एस-१८०१३/२/२०१४-0/० डीआयआर (एसबीएम),दिनांक 
१४मार्च, २०१८. 
प्रस्तावना : 
उपरोक्‍त वाचा येथील केंद्र शासनाच्या पेयजळ व स्वच्छता मंत्रालयाच्या मंजूरी 
आदेशान्वये राज्य शासनास केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत Para (ग्रा) अंतर्गत अनुसुचित जाती 
घटकासाठी जागतिक बँक सहाय्यित कामगिरी आधारीत प्रोत्साहन अनुदानाकरिता एकूण रुपये 
११८५.०० लक्ष एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत 


जमा झाल्याचे वित्त विभागाने कळविळे आहे. सदर उपलब्ध निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती 


शासन निर्णय: 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिठान (ग्रा, योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता अनुसुचित जाती घटकासाठी जागतिक बँक wea कामगिरी आधारीत प्रोत्साहन 
अनुदान एकूण रुपये ११८५.०० लक्ष (रूपये अकरा कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) इतका निधी 
वितरणासाठी अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या सदर रुपये ११८५.००लक्ष (रूपये अकरा कोटी,पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) इतका निधी संचालक, 
पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनिस्त ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४९८/पापु-१६ 


०२. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनिस्त ठेवण्यात आलेली रूपये 
११८५.०० लक्ष (रूपये अकरा कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी 
तथा वित्त नियंत्रक, Rw सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२), पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 
सदर रक्‍कम रूपये ११८५.०० लक्ष (रूपये अकरा कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी 
कार्यालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त 
नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एल.ए. जाधव), 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव तथा 
प्रकल्प संचालक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (श्री. अभय महाजन), पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदर रक्‍कम रूपये ११८५.०० लक्ष 
(रूपये अकरा कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष wea) इतकी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, 
Ror सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२), (श्री. एल.ए. जाधव),पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून 
आहरीत करून स्वतंत्र धनादेशान्वये संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.” 

०३. याशझासन निर्णयाद्वारे मुक्त केलेली रक्‍कम पुढील अटींवर मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आले आहे 
त्याच कारणासाठी खर्च करण्यात यावे. पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई यांनी या 
शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त केलेला निधी, या कार्यक्रमासाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात 
जमा करावा. 

आ) सदर निधी खर्च करण्याबाबत शासन स्तरावरून स्वतंत्र आदेशा निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करू नये. 

इ) अट क्र.३-अ आणि ३-आ यांची पुर्तता झाली आहे याची खात्री करण्यासाठी, महालेखापाल- 
१, मुंबई व महाळेखापाल-२, नागपूर यांच्याकडे GASH, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, 
नवी मुंबई संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी लेखे तपासणीसाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध 
करून द्यावीत. 

ई) सदर रक्कम केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक Yaris तरतूदींनुसार तसेच 
या संदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेप्रमाणे/ आदेशाप्रमाणे खर्च 
करण्यात यावी. 

उ) पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी निधी वितरण, खर्च याबाबतची नोंद केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर (IMIS) घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४९८/पापु-१६ 


ऊ) सदर रक्‍कम खर्च करताना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९ 
/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिळ,२०१८ मधील अटी व शातींचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्‍यक 
बाबींची पुर्तता करून कार्यपूर्ती अहवाल/नमूद प्रमाणपत्रे शासनास त्वरीत सादर करावीत. 

RB) सदर रक्‍कम खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरित सादर करावे. 

४. हा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०२ जलनि:स्सारण व 
स्वच्छता, १०७ ASAI सेवा, (०२) ग्रामसफाई कार्यक्रम, (०२) (९) निर्मल भारत अभियानांतर्गत 
शौचालयाचे बांधकाम,केंद्र पुरस्कृत योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) (केंद्र हिस्सा) (२२१५ ९८२६), 

३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) "या लेखाशीर्षाखाली घालावा. 

०५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ 
एप्रिळ,२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल,२०१८ च्या परिपत्रकातील तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील 
तपासणीसुचीतील अ.क्र.१ ते १० मधील लागू असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणीत 
करण्यात येत आहे 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२३११५००३१३९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Sachin Rane 


e 
S t DN: c=IN, o=Government Of 
mM | a Maharashtra, ou=Water Supply and 
Sanitation Department, 
क postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3 
S a C h | Nn ¢3a129af986c1f95f6bc3e8165ceaf5155e6 
e7, 
serialNumber=4b9befd340493837db4cff 
afa6b96eeaf6aa3c12a7a6bf0467b0f517b 
a Nn e 724e8ee, cn=Smita Sachin Rane 
Date: 2018.12.31 17:08:13 +05'30' 
(स्मि.स.राणे) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता) 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 

६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Av AD LO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४९८/पापु-१६ 


७. वित्त विभाग, (व्यय-३) मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


